गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय (ge) साठी दिनांक 
०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९ या 
कालावधीसाठी रिसायकलिंग टोनर पुरविण्याकरीता 


पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
मे. शुभम इन्फोटेक, सांताक्रूझ (पूर्व) मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. करार-२०१८/प्र.क्र.०३/नोंदणी शाखा, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


गृहनिर्माण विभाग (खुद्द) ला दि. ०१.०१.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९ (१ वर्षे कालावधीत लागणाऱ्या 
रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. त्यानुसार प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन दिनांक 
११.१२.२०१८ रोजी मोहोरबंद दरपत्रके मागविण्यात आली. त्यानुसार विभागाकडे प्राप्त दरपत्रके दिनांक 
२६.१२.२०१८ रोजी विभागीय खरेदी समितीच्या झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आली. सदर बैठकीत 
पूरवठादारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरलेल्या निविदाधारकांपैकी या 
विभागाकरीता रिसायकलिंग टोनर पुरवण्याच्या अनुषंगाने पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्णय 
विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 
विभागीय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र निविदाधारकांपैकी मे. शुभम इन्फोटेक, 
सांताक्रूझ (पूर्व, मुंबई या पुरवठेदाराचे दर न्यूनतम आहेत. यास्तव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय (खुद्द) ला 
दि. ०१.०१.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९ (१ वर्षे या कालाधीत लागणाऱ्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा 
करण्यासाठी मे. शुभम इन्फोटेक, सांताक्रूझ (पूर्व, मुंबई यांची खाळील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या दराने 
पुरवठादार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | MEX क्रमांक/ टॉनर क्रमांक रिसायकलिंग | प्रचलित दराने | एकूण 
टोनर प्रति वस्तु व सेवा कर | रक्‍कम 
नग (GST) १८% रुपये 

(१७ एचपी, Laser Jet Pro M ४०३ DW ७८६ १४१ २९२७ 


२. एचपी, Color Laser Jet Pro M २५४ DW 


Black Colour १६०४ २८९ १८९२ 
Cyan Colour १७८० ३२० २१०० 
Maganta Colour १७८० ३२० २१०० 


Yellow Colour १७८० ३२० २१०० 


शासन निर्णय क्रमांकः करार-२०१८/प्र.क्र.०३/नोंदणी शाखा, 


3: Canon FM ८५८० C DW 
Black Colour १६०४ २८९ १८९२३ 
Cyan Colour १७८० ३२० २१०० 
Maganta Colour १७८० ३२० २१०० 
Yellow Colour १७८० ३२० २१०० 
४. सॅमसंग, Xpress ॥॥-२८७६ ND १०१४ १८३ ११९७ 
कि सॅमसंग, M-33&0 FD १०१४ १८२३ ११९७ 
६. सॅमसंग, M-3320 ND १०१४ १८२३ ११९७ 
सॅमसंग, ॥॥॥_-३२३१० D १०१४ १८२३ ११९७ 
सॅमसंग, ML-3390 ND १०१४ १८२३ ११९७ 
सॅमसंग, ॥॥-२१६१ ८८१ १५९ १०४० 
qo. Lexmark MS 392 DN २६०० ४६८ ३०६८ 
p99. | Brothers १०१४ १८३ ११९७ 


२. गृहनिर्माण विभागास रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा सूचनेतील सर्व अटी व 
शर्तीचे पाळन करणे पुरवठादारावर बंधनकारक राहील. पुरवठादाराने तसा लेखी करारनामा रु.१००/- च्या 
ECU पेपरवर शासनाबरोबर करणे आव्यक राहील. 


३. विभागाच्या आवश्यकतेनुसार रिसायकलिंग टोनरची मागणी करण्यात येईल व मागणी केल्यानंतर 
रिसायकलिंग टोनरचा तात्काळ पुरवठा करावा लागेल. तसेच करारनाम्याचे पालन समाधानकारक न 
झाल्यास करारनामा केव्हाही व कोणतीही पूर्वसुचना न देता संपुष्टात आणणेबाबतचा अंतिम निर्णय 
विभागाचा राहील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०११६१५२५२२५६०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e ° Digitally signed by Anjali Ashok Sadikale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Housing Department, 
ostalCode= st=Maharashtra, 


16f6c6738330a12bd75 1a5192c5cee1celef87ea737789 
46, 
1 serialNumber=9cc4433cfc3fceBf5934a4f5743fed270f95 1ba71120e86077ac9 
a | a e 17a12b5fe98, cn=Anjali Ashok Sadikale 
Date: 2019.01.16 15:34:48 +05'30' 


(अंजली सादिकले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र- (SST परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


oc Av AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः करार-२०१८/प्र.क्र.०३/नोंदणी शाखा, 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग (वि.सु) विनियम कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

८. मे. शुभम इन्फोटेक, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५५ 

९. उप सचिव (प्रशासन-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

qo, कक्ष अधिकारी (प्रशा-१, रोख शाखा, भंडारशाखा) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
qq. निवडनस्ती (नोंदणीशाखा). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


